फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी 
उपाययोजना सुचविण्याकरिता समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीपीपी-२०११/प्र.क्र.१०२/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : १८ मे, २०१९ 
शासन निर्णय :- न्यायालयात दाखल होणा-या फौजदारी खटल्यातील सिध्दपराधाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. 
देशातील ज्या अन्य राज्यांमध्ये फौजदारी खटल्यातील सिध्दपराधाचे प्रमाण अधिक आहे, अशा २-३ 
राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तेथील सिध्दपराधाचे प्रमाण कोणत्या कारणामुळे वाढले आहे, याचा अभ्यास 


करून राज्यातील सिध्दपराधाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यासंबंधीच्या 


शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. समितीची रचना 


खालीलप्रमाणे राहील. 
१ श्री.रा.दा.संखे, संचालक, अभियोग संचालनालय व सह सचिव "* अध्यक्ष 
(विधी), गृह विभाग 
२ डॉ.निखिल गुप्ता, उपसंचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक "८ सदस्य 
३ डॉ.जे.डी.सुपेकर, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे : सदस्य 
४ श्री.आर.सी.खंडागळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे) "सदस्य 
२. समिती तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करेल. 
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०५२०१३३२४९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


(वि. वि. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


* महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 


D:AMG\GR\2011/CR 102 Siddhapradh 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव | 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

श्री.रा.दा.संखे, संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व सह सचिव (विधी), 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

डॉ.निखिल गुप्ता, उपसंचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
डॉ.जे.डी.सुपेकर, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
श्री.आर.सी.खंडागळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे) 

संचांलक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सह सचिव (विधी), गुह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व पोलीस अधीक्षक 

सर्व जिल्हा सरकारी वकील 

सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी /अवर सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

सह सचिव (विशा-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (पोल-१०). 


D:\MG\GR\2011/CR 102 Siddhapradh 


